RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक २६ ]] 


गुरुवार , एप्रिल २३, २०१५ / वैशाख ३, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यावरण विभाग 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १ ९ ७१ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१५ / प्र.क्र . २० / आस्थापना.- ज्याअर्थी, शा.अ. पर्यावरण विभाग क्र . इएसटी . २००२ / १३२५ / सी.आर. ९९ / २००२ / 
का . ३, दिनांक २७ डिसेंबर २००७ द्वारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दि . १ एप्रिल २००८ पासून सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१३ रोजी 
संपणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची जबाबदारी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात 
आली होती 

आणि ज्याअर्थी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेचा 
कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०१३ रोजी समाप्त झालेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या उक्त मंडळाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेचा कालावधी प्रथम 
नियुक्तीच्या आढाव्यानंतर पुढील पाच वर्षांकरिता वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता, नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची (कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा 
५६ ) याच्या कलम २० पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून सुरू होणाऱ्या व 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी समाप्त होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील उक्त मंडळाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची जबाबदारी सोबतच्या 
अनुसूचीत नमूद केलेल्या प्रमाणभूत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून स्वीकारण्याची विनंती नियंत्रक व महालेखापरीक्षकास करीत आहेत. 


अनुसूची 


नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची ( कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा ५६) याच्या कलम २० पोट- कलम ( १) 
अन्वये नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षणाचे काम सोपविण्याबाबतच्या प्रमाणभूत अटी व शर्ती 

भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकास, त्याच्यावतीने लेखापरीक्षा करण्यासाठी आणि त्याने घालून दिलेल्या निदेशक / 
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे , प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याबाबत सुचविता येईल . ज्याठिकाणी असा लेखापरीक्षक नियुक्त 


१ . 


भाग चार - अ - ५७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल २३, २०१५ / वैशाख ३, शके १९ ३७ 


6. The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the 
Compteroller and Audit -General of India . 


7. The Compteroller and Auditor -General will have the right to report to the State 
Legislature , the results of audit at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. BAGUL , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक २६ ]] 


गुरुवार , एप्रिल २३, २०१५ / वैशाख ३, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यावरण विभाग 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १ ९ ७१ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१५ / प्र.क्र . २० / आस्थापना.- ज्याअर्थी, शा.अ. पर्यावरण विभाग क्र . इएसटी . २००२ / १३२५ / सी.आर. ९९ / २००२ / 
का . ३, दिनांक २७ डिसेंबर २००७ द्वारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दि . १ एप्रिल २००८ पासून सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१३ रोजी 
संपणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची जबाबदारी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात 
आली होती 

आणि ज्याअर्थी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेचा 
कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०१३ रोजी समाप्त झालेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या उक्त मंडळाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेचा कालावधी प्रथम 
नियुक्तीच्या आढाव्यानंतर पुढील पाच वर्षांकरिता वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता, नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची (कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा 
५६ ) याच्या कलम २० पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून सुरू होणाऱ्या व 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी समाप्त होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील उक्त मंडळाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची जबाबदारी सोबतच्या 
अनुसूचीत नमूद केलेल्या प्रमाणभूत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून स्वीकारण्याची विनंती नियंत्रक व महालेखापरीक्षकास करीत आहेत. 


अनुसूची 


नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची ( कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा ५६) याच्या कलम २० पोट- कलम ( १) 
अन्वये नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षणाचे काम सोपविण्याबाबतच्या प्रमाणभूत अटी व शर्ती 

भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकास, त्याच्यावतीने लेखापरीक्षा करण्यासाठी आणि त्याने घालून दिलेल्या निदेशक / 
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे , प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याबाबत सुचविता येईल . ज्याठिकाणी असा लेखापरीक्षक नियुक्त 


१ . 


भाग चार - अ - ५७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल २३, २०१५ / वैशाख ३, शके १९ ३७ 


6. The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the 
Compteroller and Audit -General of India . 


7. The Compteroller and Auditor -General will have the right to report to the State 
Legislature , the results of audit at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. BAGUL , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


